शासन शुद्धीपत्रक राज्यातील अल्पसंख्याक - 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
विकास कामाच्या जिल्ह्यात अंशतः बदल 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/ प्र.क्र.-१४४/का-९ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि.२९ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, दि. २४.०१.२०२३ 


प्रस्तावना - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन -२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात संदर्भिय 
शासन निर्णय दि.२४.०१.२०२३ अन्वये परिशिष्ट - अ मध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर विकास 
कामांमध्ये बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातसंदर्भक्र . 
१येथील शासन निर्णय दि. २४.०१.२०२३ मधील परिशिष्ट अ अन्वये खालील विकास कामे मंजूर करण्यात आळेली 


आहेत. 
अ. | जिल्हा | म.न.पा. | क्रमां कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र. /न.पा./ क (लाखात) 
न.प. 
मुंबई ६ लोहारचाळ जवळ,बालमिया लेन,कापड बाजार,माहीम | २०.०० 
उपनगर शौचालय नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी 
टाकणे लादिकरण करणे. 
9 वांजेवाडी परिसर,कापड बाजार,माहीर शौचालय १५.०० 
नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे 
लादिकरण करणे. 
८ बी एम सी कॉलनी परिसर,कापड बाजार,माहीम शौचालय | २०.०० 
नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे 
लादिकरण टाकणे. 
९ माहीम किल्ला,दर्गा रोड,माहिम शौचालय नुतनीकरण २०.०० 
गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे लादिकरण 
करणे. 
एकूण ७५.०० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/ प्र.क्र.--१४४/का-९ 


Bead मंजूर विकास कामांसमोर मुंबई उपनगर जिल्हा दर्शविला आहे. तरी सदर कामे ही मुंबई शहर अंतर्गत 
येतात. त्यानुसार जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे सदर शासन 
शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधीकारी यांनी आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


अ. | जिल्हा । म.न.पा. | war कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र. /न.पा./ क (लाखात) 
न.प. 
मुंबई हहर | मुंबई & लोहारचाळ जवळ,बालमिया GA, HTS 20,00 


बाजार,माहीम शौचालय नुतनीकरण 
गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे 
लादिकरण करणे. 


9 वांजेवाडी परिसर,कापड बाजार,माहीर १५.०० 
शौचालय नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे 
जलवाहीनी टाकणे लादिकरण करणे. 


८ बी एम सी कॉलनी परिसर,कापड २०.०० 
बाजार,माहीम शौचालय नुतनीकरण 
गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी टाकणे 


लादिकरण टाकणे. 
९ माहीम किल्ला,दर्गा रोड,माहिम शौचालय २०.०० 
नुतनीकरण गटारवाहीनी टाकणे जलवाहीनी 
टाकणे लादिकरण करणे. 
एकूण ७५.०० 


2 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२९१४३२४४२६१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRASHANT 
DADASAHEB ANDHARE 


(प्र.दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. .मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/ प्र.क्र.--१४४/का-९ 


४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 

६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


